अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ 
देणेबाबत - 

जिल्हा व सत्र न्यायालय चंद्रपूर, 

दिनांक ०१.१०.२०१८ ते २८.०२.२०१९ या 
कालावधीसाठी5......................... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१८/प्र.क्र.४०/का.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ०४ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा- 

१ शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्रमांकः एचसीटी १००२/१२८९/(१६२)/नऊ / चार, 
दिनांक ०८.०९.२००३ 

२ शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ७ सप्टेंबर, २०१८ 

३ शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्रमांकः पदनि २०१८/प्र.क्र.४०/का.१२, 
दिनांक १३ मार्च, २०१८ 

४ झासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांक सीआरसी २०१७/प्र.क्र.२३८/का.१२, 
दिनांक १० एप्रिल, २०१८ 

५ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जिल्हा व सत्र न्यायालय चंद्रपूर यांचे पत्र क्रमांक 
जा.क्र./प्रशासन/५००७/२०१८, दिनांक ०३.०८.२०१८ 


शासन निर्णय- 

संदर्भाधीन दिनांक १३.०३.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा व सत्र न्यायालय चंद्रपूर 
यांच्या आस्थापनेवरील १४६ अस्थायी पदांना दिनांक ३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 
संबंधित न्यायालयांचे कामकाज सुरळीत सुरु राहण्यासाठी खाली दर्शविलेल्या तक्त्यात नमूद 
केल्यानुसार १५८ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.१०.२०१८ ते २८.०२.२०१९ या कालावधीसाठी मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१८/प्र.क्र.४०/का.१२ 


अ.क्र पदनाम दिनांक दिनांक पदनिर्मितीचा दिनांक 
३०.०९.२०१८ | 09.03.2099 | शासन निर्णय ०१.१०.२०१८ 
पर्यंत मुदतवाढ ते क्रमांक व पासून 
दिलेली पदे | २८.०२.२०१८ | दिनांक । २८.०२.२०१९ 
या कालावधीत पर्यंत मुदतवाढ 
नव्याने निर्माण द्यावयाची पदे 
केलेली पदे 
ae | २ ३ PB ५ & 
ca अधिक्षक 8 po शासन निर्णय, 1 
२ सहायक अधिक्षक ८ | aa विधि व न्याय ९ 
३ लघुलेखक उच्चश्रेणी 1 १ | fo विभाग क्रमांक 1 १ | 
४ लघुलेखक निम्नश्रेणी २५ शिळ ता सीआरसी Q 
प वरिष्ठ लिपिक १६ 2 २०१७/प्र.क्र. व 
नि कनिष्ठ लिपिक ३९ 8 २३८/का.१२ , 83 
9 मुख्य बेलिफ १ po Iie 1 १ 
र = त्व व्र 3 १०.०४.२०१८ 7 
९ वाहनचालक 1 १ | fF 1 a 
p90 | ० उदकी २ po 2 
pa | q सफाईंगार ३ po 3 
१२ कंत्राटी सफाईगार 8 po 8 
१३ पहारेकरी ३ 10 3 
१४ कंत्राटी पहारेकरी द po नि 
१५  । शिपाई १७ 2 १९ 
एकूण १४६ १२ १५८ 
२. विधि व न्याय विभाग कार्यासन ९ यांचेकडून मुदतवाढ मिळणारी पदे या शासन निर्णयातून 
वगळली आहेत. 
३. यासाठी येणारा खर्च "२०१४-न्यायदान" या मुख्य लेखाशीर्षाखाळी १०५ (दोन) जिल्हा व सत्र 


surat", “१०५-(तीन) दिवाणी न्यायाधिजा" व "१०८ फौजदारी न्यायालये" यांपैकी योग्य त्या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्या लेखाशीर्षाखालील संबंधित वित्तिय वर्षासाठी मंजूर 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१८/प्र.क्र.४०/का.१२ 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र २०१३/ प्र.क्र.३०/ २०१३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ नुसार वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, 
उपविभाग तीन मधील अ.क्र. ४ चा परिच्छेद क्र. २७(२) (क) अन्वये तसेच, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय 
क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०७.०९.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
केलेल्या अधिकारांन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७0/५५/.॥8॥/8$9॥[॥9.90९.) या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००४१७२६३९१०१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Bhagyashree एट ण यी 


‘Mahi ti 
R H 2.5.4.20=d567849462918ceb7579bb2b56247e927¢ 
aj e n fa 039bbdf028022a8b9ce837a7¢854! 
jalNumber=fb84fefefe4ee2 19c1bc35b35201c14 
७ b0903e8194a741 3a74eed93f32afdbd, 
Bhaidkar hagas jn oir 
Date: 2018.10.04 17:28:50 +05'30' 
(भाग्यश्री भाईडकर ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, 

२. प्रबंधक (निरीक्षणे-१), मा.उच्च न्यायालय मुंबई, 

३. प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर, औरंगाबाद 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-एक, महाराष्ट्र मुंबई, 

५. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) एक, महाराष्ट्र मुंबई, 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) दोन, महाराष्ट्र नागपूर, 

७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) दोन, महाराष्ट्र नागपूर, 

८. सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर, औरंगाबाद, 

९. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, चंद्रपूर, 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर, 

११.उप कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर, 

१२. वित्त विभाग, आ.पु.क., व्यय-५, अर्थसंकल्प ११, मंत्रालय, मुंबई 
१३.विधि व न्याय विभाग, कार्यासन २३ व २४, 

१४.निवडनस्ती (का.१२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


